RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष २, 


अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २९ - ऑक्टो -५ , २०१६ / आश्विन ७-१३, शके १९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 
नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 


आदेश 


क्रमांक सीएसडी/ १४८ / २०१६/ ३५७०.- भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ च्या कलम ९(१) ( ब) मधील तरतुदीनुसार अन्वये व 
महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून व लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई 
RELIANCE HOME FINANCE LIMITED या संस्थेच्या क्रमांक १ ते २५०० पर्यंतच्या एकूण २५०० ऋणपत्रांचे प्रत्येकी मूल्य 
रु . ५,००,००० असून एकूण रु . १२५,००,००,००० दर्शनी किमतीच्या डिबेंचरबाबत भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ च्या अनुच्छेद २७ ( अ ) 
अन्वये रु. ३१,२५,००० ( रुपये एकतीस लाख पंचवीस हजार फक्त) एवढे एकत्रित मुद्रांक शुल्क भरण्यास या आदेशाद्वारे निर्देश देत आहे. यामध्ये 
स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


बन्सी गवळी, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई. 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, सप्टें २ ९ - ऑक्टो-५, २०१६ / आश्विन ७-१३, 


शके १ ९ ३८ 


जिल्हाधिकारी , पालघर 


वाचले. 


- 


( १) केरोसीन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राईस ऑर्डर १९ ७० . 
( २) कार्यासन अधिकारी , अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडील 

पत्र क्र . राकल-१५१६ / प्र.क्र .१०४ / नापु-२७, दि . ४ जुलै २०१६ . 
( ३) या कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक पुरवठा / का -१/ टे-२ / के.द.वाढ / कावि / २०१६ 

दिनांक २७ जून २०१६ . 
( ४ ) कार्यालयीन मंजूर टिपणी दि . १५ जुलै २०१६ . 


अधिसूचना 


क्र . पुरवठा / का .१/ टे.७ / के.द.वाढ / कावि -३५ ९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . ( २) वर अंतर्भूत असलेल्या शासन पत्रानुसार 
शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील केरोसीन एक्स डेपो दरात सुधारणा केलेली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
वितरीत होणाऱ्या केरोसीनचे घाऊक व किरकोळ विक्री दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी उपोद्घातातील अ.क्र . (१ ) वर अंतर्भूत असलेल्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , 
श्री . अभिजित बांगर , जिल्हाधिकारी पालघर, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे घाऊक व किरकोळ केरोसीन ( घरगुती वापराचे) विक्रीचे दर पुढील 
आदेश होईपर्यंत तात्काळ अंमलात आणणेकरीता खालीलप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 


अ.क्र . 


तालुका 


घाऊक दर 


किरकोळ 


केरोसीनचा 
निव्वळ दर ( प्रति 
१ किलोलिटर 


विक्री दर 
( प्रति १ 


विक्री दर ( मूल्य 


विक्री दर 


लिटर 


मूल्यवर्धित कर एकूण घाऊक 

एकूण घाऊक 
३ टक्के प्रमाणे 
( प्रति १ वर्धित करासह ) 

( मूल्यवर्धित 
किलोलिटर रु . ( प्रति १ किलोलिटर करासह )( प्रति 
पैसे ) 

रु . 

पैसे ) २० लिटर रु . पैसे ) 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


रु . पैसे ) 


रु . 


पैसे ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ७ ) 


( २ ) 
वसई 


१ 


१४८३७.३८ 


४४५.१२ 


१५२८२.५० 


३०५.६५ 


१५.५४ 


२ 


डहाणू 


१५१६७.४८ 


४५५.०२ 


१५६२२.५० 


३१२.४५ 


१५.८८ 


पालघर 


१५०३१.५५ 


४५०.९ ५ 


१५४८२.५० 


३० ९.६५ 


१५.७४ 


४ 


तलासरी 


१५१७७.१८ 


४५५.३२ 


१५६३२.५० 


३१२.६५ 


१५.८ ९ 


५ 


जव्हार 


१५११८.९ ३ 


४५३.५७ 


१५५७२.५० 


३११.४५ 


१५.८३ 


६ 


१४९९ २.७२ 


४४ ९ .७८ 


१५४४२.५० 


३०८.८५ 


१५.७० 


विक्रमगड 
मोखाडा 


१५२०६.३१ 


४५६.१ ९ 


१५६६२.५० 


३१३.२५ 


१५.९ २ 


८ 


वाडा 


१४ ९ २४.७६ 


४४७.७४ 


१५३७२.५० 


३०७.४५ 


१५.६० 


पालघर , 
दिनांक १५ 


अभिजित बांगर , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


जुलै २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


